राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीच्या 
(SDRMF) वितरण व विनियोग व्यवस्थापना 
(PFMS) करिता Single Nodal Agency व 
Nodal Officer यांची नियुक्ती 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन,मदत व पुनर्वसन प्रभाग) 
शासन निर्णय क्रमांक- एससीवाय-०७/२०२१/प्र.क्र.५७/म-११, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- २२.१०.२०२१ 


वाचा :- 9) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन 7.९०१(१३)/>१५॥७/7७७०/२०२०, 
दिनांक २३.३.२०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा-प्रशा-४, दिनांक १.७.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे, तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत 

अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दिनांक २३.३.२०२१ रोजीच्या ज्ञापनान्वये 
सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरून वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियम व्यवस्थापन (PFMS) बाबत सुधारित सूचना 
दिलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी Single Nodal Agency (SNA) ची 
नेमणूक करून त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र 51918 Nodal Bank Account उघडणे आवश्‍यक आहे. 
तसेच,सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उप सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची Nodal 
Officer म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत निर्देशित केळे आहे. त्यानुसार पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधी (SDRMF) मध्ये प्राप्त होणाऱ्या निधीकरिता Single Nodal Agency व Nodal 
Officer यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधी (SDRMF) अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीकरिता असणाऱ्या 
योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे 511918 Nodal Agency व समन्वयासाठी 
Nodal Officer नियुक्‍त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


Sr.No.| State Disaster Risk Management Fund Single Nodal Agency Nodal Officer 
1 A. State Disaster Mitigation Fund---20% Disaster Management, Director, Disaster 
Relief and Rehabitation | Management 
Unit (Revenue and Forest 
Department) 


B. State Disaster Response Fund--80% Deputy Secretary 


Disaster Management, ( Relief) 
1. Relief and Response--40% Relief and Rehabitation | (Revenue and Forest 
2. Recovery and Reconstruction--30% Unit Department) 


3. Preparedness and Capacity Building 10% 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-०७/२०२१/प्र.क्र.५७/म-११, 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०२२१६२४२९४४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajashree Milind Raut 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=58e3cf7b9657c2ed6d6d47f0191 8bccb8dcaaclf1b6f31¢7c 


R aj ashree 
eis 723db4deb1 6f5f2, 
serialNumber=6689500497 ea8c2084eb7b303b8b2f3922ec7b73b6 
| | Nn a 1 347d04e043dcOb8ef0fd64, cn=Rajashree Milind Raut 


(राजश्री राऊत) 
वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, 


महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
२. मा.मंत्री (म. व पु.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 
३. मा.राज्यमंत्री (म. व पु.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
४. प्रधान सचिव (म. व पु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय,मुंबई 
५. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई / नागपूर 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे,मुंबई 
७. उपसचिव (मदत), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. उपसचिव (पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. संचालक (आपत्ती व्यवस्थापन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. कार्यासन अधिकारी (ब-१), मंत्रालय, मुंबई-३२, 
११. निवडनस्ती (कार्यासन म-११). 


